RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ -२५ २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १ ९ ३ ९ 

किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ 


१ . 


२ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेनिवे. २०१५/ प्र. क्र . ६१/ सेवा - ४. – भारताचे संविधानाचा अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १९ ८२ ला आणखी सुधारणा करणारे पुढील 
नियम करीत आहेत : 

या नियमांस महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) (तिसरी सुधारणा ) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला 
आहे.) च्या नियम ४६ मधील उप -नियम (१ ) ऐवजी खालील उप-नियम दाखल करण्यात येईल . 

४६( १) “ सेवा प्रवेश नियमामध्ये सदर पद भरण्यासाठी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीने नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने 
पाच वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्यास त्याचा पूर्वीच्या सेवेवरील हक्क गमावला जाईल 

मुख्य नियमाच्या नियम १११ मधील उप-नियम ( १ ) नंतर खालील उप -नियम दाखल करण्यात येईल . 
५. “ (१ अ ) सेवाप्रवेश नियमामध्ये सदर पद भरण्यासाठी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीने नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने 
पाच वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर राजीनामा दिला तर त्याला वेतनाच्या १६३ पट इतक्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून 
अर्हताकारी सेवेच्या प्रत्येक सहामाही कालावधीकरिता त्याच्या वेतनाच्या एक चतुर्थांश इतके निवृत्ती उपदान दिले जाईल ”. 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनुदीप दिघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१ 


u 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३ शके १ ९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 6th September 2017 . 

NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. Senive . 2015 /CR -61/Ser -4. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Maharashtra Civil Services ( Pension ) Rules , 1982, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services ( Pension ) ( Third 
Amendment) Rules, 2016 . 

2. In rules, 46 of the Maharashtra Civil Services (Pension ) Rules, 1982 ( hereinafter 
referrd to as “ the principal Rules,"), for sub - rule ( 1), the following sub-rule shall be substituted 
namely : 

3. 46 ( 1) “ The Government Servant who is appointed as per the procedure prescribed in 
recruitment rules, resigns from service before completion of 5 years of qualifying service his 
service shall be forfeited . 

4. In rule 111 of the principal Rules , after sub -rule ( 1), the following sub - rule shall be 
added , namely : 

5. “ ( 1 - A ) The Government Servant who is appointed as per the procedure prescribed in 
recruitment rule, and has completed 5 years of qualifying service shall on his resignation be 
granted retirement gratuity equal to one fourth of his pay for each completed six monthly 
period of qualifying service , subject to maximum of 16 3 times the pay ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANUDEEP DIGHE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


५ ) 


७) 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ , महाराष्ट्र, मुंबई (१००० प्रती), 
२) महालेखापालालेखा व अनुज्ञेयता)-२ , महाराष्ट्र , नागपूर(१००० प्रती), 
३) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई ( ५ प्रती), 

महालेखापाल ( लेखापरीक्षा) -२ , महाराष्ट्र, नागपूर (५ प्रती), 

संचालक , लेखा व कोषागारे , मुंबई (५ प्रती), 
६ ) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे , मुंबई (२५ प्रती), 

संचालक , माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई,(१० प्रती) 
८ ) मुख्य लेखा परीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई (१० प्रती), 

उप- मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/ पुणे/ नागपूर / औरंगाबाद/ नाशिक / अमरावती(प्रत्येकी 

१० प्रती) , 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर/ औरंगाबाद / नाशिक (प्रत्येकी १५ प्रती), 
११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी , मुंबई ( ५ प्रती) , 
१२) सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी ( प्रत्येकी १० प्रती), 
१३) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१४ ) राज्यपालांचे सचिव , 
१५) मुख्य मंत्र्यांचे सचिव , 
१६) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
१७) विशेष आयुक्त , महाराष्ट्र सदन , कोपर्निकस रोड , नवी दिल्ली, 
१८) "प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा) मुंबई , 
१ ९) * प्रबंधक , उच्च न्यायालय, ( अपील शाखा), मुंबई, 
२० ) * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
२१) * सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , मुंबई , 
२२ ) " प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचेकार्यालय, मुंबई, 
२३) “ प्रबंधक , मुंबई महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण / नागपूर/ औरंगाबाद 
२४ ) मुख्य माहिती आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई . 
२५) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग ( सर्व) 
२६) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला, मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०००३२ 
२७) सदस्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोट माळा, वांद्रे पूर्व, मुंबई 

४०००५१. 
२८) ग्रंथपाल , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई -४०००३२ . 
२ ९) कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन, १४४ ९, सदाशिव पेठ, संकल्प खजिना महाल बोळ, एस.पी.कॉलेज 

समोर, पुणे ४११०३० 
३०) कार्यवाह, बृहन्मुंबई पेन्शनर्स असोसिएशन, वर्ग क्र .२१, तळ मजला, छबिलदास हायस्कूल, वनमाळी हॉलसमोर , 

दादर (प ), मुंबई-४०० ०२८ . 
३१ ) अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट पेंशनर्स असोसिएशन बेळगाव, १० ९ १, अनंतशयन गल्ली , लक्ष्मी निवास, दुसरा 

मजला, बेळगांव . 
३२) मंत्रालयातील सर्वविभाग , 
३३) मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्वविभागांचेव कार्यालयांचे प्रमुख , 
३४) सर्वविभागीय आयुक्त (प्रत्येकी ५ प्रती), 
३५) सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रत्येकी २५ प्रती), 


३६) सर्वजिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 
३७) सर्वजिल्हा परिषदांचेमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (प्रत्येकी २५ प्रती), 
३८) शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रती), 
३ ९) तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ( ५ प्रती), 
४०) सर्वजिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) (प्रत्येकी ५ प्रती ), 
४१) संचालक , महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई ( ५ प्रती), 
४२) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक ( प्रत्येकी ३ प्रती), 
४३ ) सर्वविभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक (प्रत्येकी ३ प्रती), 
४४) कुल सचिव , महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ( १० प्रती), 
४५) कुल सचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी ( १० प्रती ), 
४६) कुल सचिव , पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला ( १० प्रती), 
४७) कुल सचिव , कोकण कृषिविद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी ( १० प्रती), 
४८) कुल सचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ( १० प्रती), 
४ ९) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ , लोणेरे, जिल्हा रायगड ( १० प्रती), 
५० ) कुलसचिव , सोलापूर विद्यापीठ , सोलापूर (५ प्रती), 
५१) बहुजन समाज पार्टी, डी -१ इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान , मुंबई १ (५ प्रती) 
५२) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं . १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन 

पॉईंट , मुंबई २० ( ५ प्रती) 
५३) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ , राजभुवन , एस.व्ही.पटेल रोड ,, मुंबई ४ ( ५ प्रती) 
५४ ) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 

मुंबई १३ (५ प्रती ) 
५५) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय) समिती, टिळक भवन , काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर , 

मुंबई २५ (५ प्रती ) 
५६) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट , मुंबई २१ ( ५ प्रती ) 
५७) शिवसेना, शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर, मुंबई २८ ( ५ प्रती) 
५८) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने , 
५९) निवड नस्ती, कार्यासन सेवा -४. 
* पत्राद्वारे. 


